RNI No. MAHBIL / 2009/31747 
Reg . No . MCS/ 166/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ४ ] 


शुक्रवार , जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १६ .०० 


असाधारण क्रमांक ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार- अ, चार- ब आणि चार- क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०१७ 

अधिसूचना 


कारखाने अधिनियम , १९४८ . 

क्रमांक एफएसी. २०१५ / प्र.क्र . ३०८ / कामगार - ४. - कारखाने अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा ६३ ) याच्या कलम २१( २) व कलम ११२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र कारखाने 
नियम , १९६३ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा, यामुळे बाधा पोहचण्याची 
शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत 
आहे की , उक्त मसुदा , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या समाप्तीनंतर विचारात घेईल . 

उपरोक्त कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी , उक्त मसुदयाच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्ती कडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, संचालक , 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय , ५ वा मजला, कामगार भवन, ब्लॉक ई, सी - २०, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ . 
यांच्याकडे प्राप्त होतील ते शासन विचारात घेईल . 

नियमांचा मसुदा 
(१ ) या नियमांना महाराष्ट्र कारखाने ( सुधारणा ) नियम , २०१६ असे म्हणावे. 
( २) महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९६३, च्या नियम ५७ च्या अनुसूची आठ नंतर खालील अनुसूची आठ - अ समाविष्ट करण्यात येईल . 


( १ ) 


भाग एक - ल - ६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 

अनुसूची आठ अ 
नियम ५७ पहा 

पावर प्रेस मशीन 
१. प्रयुक्ती : 

ही अनुसूची, तापवलेल्या धातूवर प्रक्रीयेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रेस मशिन्सचा अपवाद करून, प्रेस ब्रेकसह सर्व प्रकारच्या पावर प्रेस 
मशिनला लागू असेल. 
२. व्याख्या : (१) या अनुसूचीसंदर्भात 

( अ ) “मंजूर " म्हणजे मुख्य कारखाने निरीक्षक ( संचालक , औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य , महाराष्ट्र राज्य ) यांनी मंजूर केलेले . 

(ब ) “ अचल संरक्षक गार्ड ” म्हणजे असे गार्ड की जे पावर प्रेस मशिनच्या सांगाडा, बोलस्टर प्लेट किंवा मशिनचा इतर अचल 
पृष्ठभागाला जोडलेले असते व ते व्यक्तीच्या शरीराच्या अवयवास पावर प्रेस मशिनच्या धोकादायक भागात पोचण्यास प्रतिबंध करते तसेच 
या संज्ञेमध्ये क्लोज्ड टुलचा जे की गार्ड सारखे कार्य करते त्याचादेखील अंतर्भाव होतो . 

( क ) “ इंटरलॉक्ड संरक्षक गार्ड ” म्हणजे असे गार्ड की जे पावर प्रेस मशिन्सच्या सांगाड्याला जोडलेले असते व त्याचे इंटरलॉकींग 
अशा प्रकारे केलेले असते की , जोपर्यंत गार्ड व त्याचा चल भाग प्रक्रीयेचा बींदूला पूर्णपणे झाकणार नाही. तोपर्यंत पावर प्रेस मशीनचा स्ट्रोक 
कार्यान्वीत होणार नाही . 

( ड ) “ प्रक्रीयेचा बींदू " म्हणजे पावर प्रेस मशिन्सच्या पंच व डायमधील धोकादायक भाग ज्यामध्ये वर्क पीस ठेवून त्यावर २ ( फ ) 
मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रीया केल्या जातात . 

( इ) “ पॉजीटीव क्लच ” पूर्ण फेरा या प्रकारचा असून , प्रत्येक वेळी पावर प्रेस मशीन कार्यान्वीत केल्यावर रॅम एक स्ट्रोक पूर्ण करेल . 

( फ ) “पावर प्रेस मशीन ” म्हणजे असे यंत्र की ज्यावर धातूजन्य किंवा अधातूजन्य पदार्थावर ब्लॅकींग, कॉइनींग, कलींग , ड्रॉईंग , 
इंबोसींग, फॉींग, पिअरसींग, पंचींग, परफोरेटींग , रीमींग, ट्रीमींग , वेंडींग , प्रेसिंग, स्टॅपींग , रेझींग, मोल्ड मेकींग इत्यादी किंवा कशा प्रकारच्या 
प्रक्रीया केल्या जातात . 

( ग ) “प्रेझेन्स सेन्सींग सुरक्षा योजना ” म्हणजे अशी योजना ज्याची बांधणी अशा घाटाची असेल व जे अशाप्रकारे बसविण्यात आले 
असेल की , जेव्हा एखादया व्यक्तीच्या शरीराचा अवयव पावर प्रेस मशीनच्या धोकादायक भागात असेल , त्यावेळी पावर प्रेस मशीनचा स्ट्रोक 
कार्यान्वित होणार नाही आणि जर मशीनचा रॅम हलत असताना शरीराचा अवयव धोकादायक भागात घातला, तर मशीन रॅम त्वरीत थांबेल . 

___ (ह ) “ सुरक्षा ठोकळा ” म्हणजे एक आधार जो पंचि डाय किंवा वोलस्टर प्लेट आणि रॅमच्या पृष्ठ भागामध्ये घातल्यानंतर रॅमला 
स्वतःच्या वजनामुळे खाली येण्यापासून प्रतीबंध करतो . 
___ ( ई) “ सुरक्षा योजना ” म्हणजे गार्ड अथवा इतर कोणतीही सुरक्षा जोडणी जी, व्यक्तीच्या नकळतपणे प्रक्रीयेचा बींदूपर्यंत पोचण्यावर 
नियंत्रण ठेवील किंवा व्यक्तीच्या शरीराचा अवयव जर नकळतपणे प्रक्रीयेचा बिंदूवर असेल तर , पावर प्रेस मशीनच्या कार्यास प्रतीबंध 
करील किंवा मशीनची डाय बंद होण्यापूर्वी स्वयंचलीतपणे व्यक्तीच्या शरीराचा अवयव बोहेर काढेल . 

___ ( ज ) “सींगल स्ट्रोक योजना ” म्हणजे अशी व्यवस्था जी मशीनच्या रॅमचा प्रवास एकच आवर्तना इतका किंवा एकच स्ट्रोक इतका 
मर्यादित ठेवील . 

( २ ) या अनुसूचीमध्ये वापरण्यात आलेले परंतु ज्यांच्या व्याख्या देण्यात आलेल्या नाहीत असे शब्द उल्लेख यांचा अर्थ हा कारखाने 
अधिनीयम , १९४८ वा तत्सम कायद्यामध्ये संबोधीत केल्याप्रमाणे त्यांचा अर्थ असेल . 
३. टूल व डायचे संरक्षण : 

(१) प्रत्येक प्रेसला त्याच्या टूलच्या, पुढील बाजूस खालच्या भागात स्लीप प्लेट असलेले व इतर सर्व बाजूंना झाकणारे अचल 
सुरक्षा गार्ड, बसविण्यात आले पाहिजे . 

( २) प्रत्येक डायच्या पुढील व बाजूच्या भागास अचल सुरक्षा गार्ड आणि मागील बाजूस ते प्रेसवर तयार झालेले जॉब पडण्यासाठी 
बोगदयाच्या स्वरूपात असले पाहिजे . 

( ३) उप खंड (१) व (२) मध्ये संदर्भदिलेल्या गार्डचा घाट , बांधणी आणि परस्परांची स्थीती अशी असली पाहिजे की , व्यक्तीच्या 
शरीराचा कोणताही अवयव धोकादायक भागात जाण्याची शक्यता राहणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


३ 


( ४ ) डायगार्डच्या तळाच्या भागातील लहान छीद्रातून मशीनचा जॉबचा पुरवठा करण्यात आला पाहिजे. परंतु दुसऱ्या व इतर 
प्रक्रीयेसाठी शूटमधून जॉबचा पुरवठा केला जात असल्यास रुंद छीद्र असले तरी चालेल . 

( ५ ) उप खंड ( १) व ( २) मधील तरतुदीमध्ये जरी समाविष्ट केले असेल तरी अचल सुरक्षा गार्डऐवजी इंटरलॉक्ड सुरक्षा गार्ड 
किंवा सुरक्षा योजनेंचा वापर करता येईल. परंतु जेथे असे गार्ड अथवा सुरक्षा योजनांचा वापर करण्यात आला असेल, तेथे ते कार्यक्षमरित्या 
चालू स्थितीत व योग्य जागी सतत राखले पाहिजेत आणी एखाद्या गार्ड व सुरक्षा योजनेमध्ये दोष निर्माण झाल्यास, तो दोष काढून 
टाकल्याशीवाय पावर प्रेस चालविण्यात आली नाही पाहिजे . 
___ (६ ) हस्त अवजारे : जेव्हा कामगाराला जॉब पुरविण्याचे व तयार जॉब काढण्याचे काम स्वहस्ते करावे तेव्हा जेथे कोठे व्यवहार्य 
असेल तेथे कामगाराला जॉब हाताळण्यासाठी व हात प्रक्रीयेचा बींदूपासून दूर ठेवण्यासाठी पुशर , पिकर , प्लायर , टवीजर , फोर्क, मॅग्नेटस , 
स्कश्न डीस्क किंवा तत्सम हस्त अवजारे पूरविण्यात आली पाहिजे असे असेल तरी अशी अवजारे सुरक्षा गार्डला पर्याय म्हणून गृहीत धरले 
जाणार नाहीत. ही अवजारे या नियमांखाली आवश्यक असलेल्या सुरक्षा गार्डसोबत वापरण्यात आली पाहिजेत . 
४ . सुरक्षा योजना : 

( अ) टू हॅन्ड कंट्रोल योजना : ज्याठिकाणी पावर प्रेस मशीनला टू हॅन्ड कंट्रोल योजना बसविण्यात आली असेल, अशा बाबतीत 
खालील तरतुदींची पूर्तता करण्यात यावी. 

___ ( १) टू हॅन्ड कंट्रोल योजनेची धाटणी अशी असावी की , प्रेसचा स्ट्रोक कार्यान्वीत करण्यासाठी दोन्ही हातांचा एकाच वेळी वापर 
करावा लागला पाहिजे. तसेच त्याचे स्थान व व्यवस्था अशी असावी की , त्याला बांधून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे एकाच हॅन्डल वा 
बटनाद्वारे स्ट्रोक कार्यान्वित करण्यास प्रतिबंध झाला पाहिजे . 

( २) जेथे दोन किंवा अधिक कामगार एकाच प्रेसवर कामावर लावले असतील तेथे प्रत्येक कामगाराला स्वतंत्रपणे टू हॅन्ड कंट्रोल 
योजना पुरविण्यात आली पाहीजे आणि स्ट्रोक सुरू करण्यासाठी अशी पुरविण्यात आलेली प्रत्येकी टू हँड कंट्रोल योजना एकाच वेळी 
कार्यान्वित करावी लागली पाहिजे. 
___ ( ३) टू हँड कंट्रोल स्टेशन आणी प्रक्रीयेचा बींदू यामधील सुरक्षा अंतर “D ”= 1.6 मी / सेकंद xT ( सेकंद ), जेथे T = हजार्ड टाईम . 

जेथे पार्टरिव्हाल्यूशन क्लच असलेल्या प्रेसच्या बाबतीत, T = रॅम थांबण्यासाठी लागणारा वेळ फूल रीव्हाल्यूशन क्लच असलेल्या प्रेसच्या 
बाबतीत T = रॅमचे एक अवर्तन पूर्ण होण्यास लागणारा कमाल वेळ . 

(ब ) प्रेझेन्स सेन्सींग सुरक्षा योजना : ज्याठिकाणी पावर प्रेस मशिनला प्रेझेन्स सेन्सींग सुरक्षा योजना बसविण्यात आली असेल , अशा 
बाबतीत खालील तरतूदींची पूर्तता करण्यात यावी. 

(१) प्रझेन्स सेन्सींग सुरक्षा योजना अशा ठिकाणी व अशा पद्धतीने लावण्यात आली पाहिजे की , सुरक्षीत अंतरावर किंवा त्यापूर्वी 
कोणत्याही अतीक्रमणास ती प्रतिसाद देईल व प्रेसचा क्लच निष्क्रीय होईल . 

( २) या योजनेचे परीणामकारक सेन्सींग फील्ड हे सर्वात जवळच्या प्रक्रीयेचा बींदूपासूनचा अशा अंतरावर लावावे की जेणेकरून रॅम 
थांबवण्यापूर्वी व्यक्तीच्या शरीराचा अवयव धोकादायक भागापर्यंत पोहचू शकणार नाही . 
५. पावर प्रेस मशीन कार्यान्वित करण्याच्या यंत्रणा : 

( १) फूड पेडल : ज्याठिकाणी पावर प्रेस मशीनला फूट पेडल यंत्रणा बसविण्यात आली असेल, अशा बाबतीत खालील तरतूदींची पूर्तता 
करण्यात यावी . 

( अ ) अपघाती स्ट्रोक पडण्यास प्रतिबंध व्हावा यासाठी प्रत्येक फूट ऑपरेटेड पावर प्रेसच्या फूट पेडलवर भक्कम गार्ड बसविण्यात 
यावा तसेच पेडलला न घसरणाऱ्या पृष्ठभागाचे पॅड बसविण्यात यावे. 

( ब) पेडलची रिटर्न स्पींग कॉग्रेशन प्रकारची असावयास पाहिजे . 
__ (२) हॅन्ड ऑपरेटर लीव्हर : अकालीक अथवा अपघाती स्ट्रोक पडण्यास प्रतीबंध व्हावा यासाठी हॅड ऑपरेटेड प्रेसच्या लीव्हरला स्प्रींग 
लॅच लावण्यात आले पाहिजे. 

(३ ) सींगल स्ट्रोक योजना : पॉजिटीव क्लच असणाऱ्या पावर प्रेसला सींगल स्ट्रोक योजना बसविण्यात यावी, जेणेकरून प्रत्येक 
स्ट्रोकनंतर फूट पडेल किंवा हँड ऑपरेटेड लीव्हर डीसकनेक्ट होईल . 


વિII0 


भाग एक - ल - ६-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


O 


६. सर्वसाधारण तरतुदी : 

(१ ) कोणत्याही कामगारास त्याच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय पावर प्रेस चालविणे किंवा पावर प्रेसवरील कामात मदत करणे अशी 
कामे करू देऊ नये . 

( २ ) प्रत्येक पावर प्रेसची उभारणी भक्कम पाया, जमीनकिंवा इतर आधारावर केली पाहिजे व सुरक्षितपणे बसविलेली पाहिजे . 
( ३ ) पावर प्रेस मशीन सभोवतालची जागा चांगल्या स्थितीत व अडथळा, ग्रीस, तेल विरहीत ठेवली पाहिजे . 

( ४ ) पावर प्रेस मशिनचे चल अथवा अचल असे सर्व भाग आणि त्यावरील उपकरणे व मशीन हे भक्कम अभियांत्रीकी बांधणीचे, मजबूत 
व दोषविरहीत असले पाहिजे . 

( ५ ) पावर प्रेस मशीनचे सर्व भाग सुरक्षितपणे कार्य करण्याच्या स्थितीमध्ये राखले पाहिजे . पावर प्रेस मशीनवरील केलेल्या मोठ्या 
दुरूस्तीसंदर्भात लॉगबुक ठेवले पाहिजे . 

(६ ) धोकादायक परिस्थीतीत मशिनची विद्युतशक्ती खंडित करण्यासाठी इमर्जन्सी स्टॉप बटन बसविण्यात आले पाहिजे आणि त्या 
बटनापर्यंत सहजपणे पोहचता आले पाहिजे . 

( ७) सर्व गीअर, फिरणारे भाग आणि पावर प्रेसला जॉब पुरवठा करणारे फीड रोल्स व यंत्रणा, फिडींग उपकरणांना सुरक्षा गार्डने कुडण 
लावण्यात येईल . 

७. (१ ) पंच व डाय सेटींग : ( एक ) पावर प्रेसवरील डाय सेटींगचे काम करण्यापूर्वी किंवा डाय काढण्याचे काम करण्यापूर्वी पावर 
प्रेस मशिनचा रॅम खाली पडू नये म्हणून मशिनच्या बोलस्टर प्लेट आणि रॅमच्या पृष्ठभागामध्ये सुरक्षा ठोकळा बसविण्यात यावा . 

( दोन ) डाय सेटींगचे काम करण्यापूर्वी मशीनचा विद्युतपुरवठा खंडित करण्यात यावा. 

( तीन ) मोठ्या पावर प्रेसेस ज्यांना हाताने फिरवता येत नाही, अशा मशीनच्या मोटारला पावर इंचिंग मोडमध्ये दयावी . डाय सेटींगचे काम 
झाल्यावर मशिनची सेफ फिडींग यंत्रणा व गार्ड कार्यन्वित करावे . 
___ ( चार ) मशीनला ते थांबविण्याचे व सुरू करण्याची यंत्रणा बसविण्यात यावी व डाय सेटींग करताना प्रेसचे ओव्हर रनिंग किंवा रॅम खाली 
येण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी सेफ्टी स्टॉप त्यामध्ये बसविण्यात यावे. 

( २) वर्क परमिट : पावर प्रेसवर डाय सेटींग किंवा देखभाल व दुरूस्ती करण्यापूर्वी जबाबदार व्यक्तीने काम करणाऱ्या व्यक्तींना वर्क 
परमिट दयावे . 

८. पावर प्रेस मशीन वापरासाठी पूर्वतयारी करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती : 

(१) उप खंड ९ ( ४ ) च्या तरतुदी वगळता, खालील बाबी पूर्ण केलेल्या व्यक्तीशिवाय कोणीही पावर प्रेस मशीनवर उत्पादन सुरू करण्याच्या 
पूर्वतयारीचा भाग म्हणून , पावर प्रेसवर सेट करणे, रिसेट करणे, अॅडजेस्ट करणे, किंवा टूलचा प्रयोग करणेकिंवा सेफ्टी गार्ड किंवा सुरक्षा योजना 
बसविणे किंवा खंड ११ च्या तरतुदींनुसार आवश्यक असलेले, पावर प्रेसवरील सुरक्षा योजनांचेनिरीक्षण व तपासणी करणे , अशी कामे करू नये . 
अशी व्यक्ती की , त्याने 

( अ ) वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केली आहेत . 
( ब) उपखंड (२) च्या तरतुदींनुसार तो प्रशिक्षित आहे. 

( क ) पॉवर प्रेस मशीन, त्याचा प्रकार , वर्ग किंवा सुरक्षा योजना, त्याचा प्रकार , वर्ग ज्यामध्ये त्या पावर प्रेस , सुरक्षा योजनांचा ( जे लागू 
असेल ते ) अंतर्भाव होतो, अशा पावर प्रेस , सुरक्षा योजनाबाबत जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ज्याची नेमणूक भोगवटदाराने केलेली आहे. आणि 
अशा व्यक्तीच्या नावाची नोंद नमुना क १०- अ मधील नोंदवहीमध्ये घेण्यात आली पाहिजे . 

( २) ज्यासंदर्भात त्याची नेमणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे, अशा प्रत्येक प्रकारच्या पावर प्रेस व सुरक्षा योजना संबंधित योग्य व 
पुरेशा व्यवहारीक सूचनांचा अंतर्भाव प्रशिक्षणामध्ये असला पाहिजे . 

९. पावर प्रेस मशीन व सुरक्षा योजनांची तपासणी व चाचणी : 

(१) कोणत्याही कारखान्यात , ज्याचा वापर पहिल्यांदा करण्यात येणार आहे, अशा पावर प्रेस मशीन किंवा सुरक्षा योजनांच्या बाबतीत 
त्या पावर प्रेस मशीनवर बसलेल्या स्थितीत असतांना , त्यांची सक्षम व्यक्तीकडून सखोल तपासणी व चाचणी करून घेतल्याशिवाय त्या वापरात 
घेऊ नये. 


स 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७ / पौष १६, शके १९३८ 
( २) ज्या दिवशी पावर प्रेस मसीनचा वापर करावयाचा आहे, त्या दिवसापासून मगील बारा महिन्यांच्या आत त्या पावर प्रेसची सक्षम 
व्यक्तीकडून सखोल तपासणी व चाचणी करून घेतल्याशिवाय ती वापरात घेऊ नये . 

___ (३) ज्या दिवशी पावर प्रेस मशीनचा वापर करावयाचा आहे, त्यादिवसापासून मागील सहा महिन्यांच्या आत त्या पावर प्रेस मशीनवरील 
प्रत्येक सुरक्षा योजनांची ( अचल सुरक्षा गार्ड वगळून ) सक्षम व्यक्तीकडून सखोल तपासणी व चाचणी करून घेतल्याशिवाय ती वापरात घेऊ नये . 

( ४ ) जी सक्षम व्यक्ती उपरोक्त तरतुदींअंतर्गत तपासणी व चाचणी करील, ती त्या तपासणी व चाचणीचा अहवाल नमुना क्र . १० मध्ये 
तयार करेल व असा तयार केलेला प्रत्येक अहवाल सहजरीत्या निरीक्षणाकरिता नेहमी उपलब्ध करण्यात आला पाहिजे . 

(५ ) कारखान्यातील प्रत्येक पावर प्रेस मशीन व त्यावर बसविण्यात आलेल्या प्रत्येक सुरक्षा योजना यांवर त्याचा ओळख क्रमांक 
स्वतंत्रपणे व सुस्पष्ट नमूद केलेला असला पाहिजे . 

१०. सखोल तपासणी व चाचणीमध्ये आढळून आलेले दोष उघड करणे : 

(१ ) सक्षम व्यक्तीने खंड ९ च्या तरतुदीनुसार केलेल्या तपासणी व चाचणीतून, जेथे पावर प्रेस मशीन किंवा सुरक्षा योजनांमध्ये काही दोष 
असल्याचे उघड झाले आणि तपासणी व चाचणी करणाऱ्या सक्षम व्यक्तीच्या अभिप्रायानुसार , एकतर, 

( अ) सदर दोषामुळे कामगारास धोका निर्माण झाला आहे आणि त्याच्या परिणामामुळे, जोपर्यंत त्या दोषांवर उपाययोजना करून 
त्याचेनिर्मूलन होत नाही , तोपर्यंत त्या पावर प्रेस , सुरक्षा योजनांचा ( जे लागू असेल ते) वापर करता कामा नये , किंवा 

( ब) सदर दोषामुळे कामगारास धोका निर्माण झाला आहे आणि त्याच्या परिणामामुळे , निर्दिष्ट कालावधीनंतर, जोपर्यंत त्या दोषांवर 
उपाययोजना करून त्याचेनिर्मूलन होत नाही , तो पर्यंत त्या पावर प्रेस मशीन, सुरक्षा योजनांचा ( जे लागू असेल ते ) वापर करता कामा नये . 

तपासणी व चाचणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर , सक्षम व्यक्ती , आढळून आलेल्या दोषाबाबत भोगवटादारास त्वरित लेखी स्वरूपात 
सूचित करेल आणि दोषाचे स्वरूप उपखंड ( ब) च्या तरतुदीनुसार असेल तर अहवालात दोषाचे उपाययोजना करून त्याचे निर्मूलन 
करावयाचा निर्दिष्ट कालावधी नमूद करील . 

( २ ) उपखंड (१ ) अंतर्गत देण्यात आलेल्या प्रत्येक सूचनेच्या बाबतीत, खंड ९( ४ ) नुसार तयार केलेल्या अहवालाची प्रत सक्षम व्यक्ती 
तपासणी व चाचणी पूर्ण केल्यापासून सात दिवसांच्या आत निरीक्षकास पाठविल . 

___ (३ ) जेथे वरील तरतुदींनुसार अशा दोषांबाबत सूचना देण्यात आली असेल, त्या दोष असलेल्या पावर प्रेस मशीन किंवा सुरक्षा योजनांचा 
( जे लागू असेल ते ) वापर करण्यात येणार नाही . 

___ ( अ ) जर दोषाचे स्वरूप उप खंड (१)( अ ) प्रमाणे असेल , तर जोपर्यंत त्या दोषांवर उपाययोजना करून त्याचेनिर्मूलन होत नाही 
आणि त्या पावर प्रेस मशीनची व सुरक्षा योजनेच्या बाबतीत , ज्या पावर प्रेस मशीनवर ते वापरले जाणार आहे त्यावर ते बसवलेले 
असताना, अशा सुरक्षा योजनांची सक्षम व्यक्तीकडून सखोल तपासणी व चाचणी करून घेतली जात नाही तोपर्यंत ती वापरात घेऊ नये . 

( ब) जर दोषाचे स्वरूप उप खंड (१)( अ) प्रमाणे असेल, तर निर्दिष्ट कालावधीनंतर, जोपर्यंत त्या दोषारोपांवर उपाययोजना करून 
त्याचेनिर्मूलन होत नाही आणि त्या पावर प्रेस मशीनची व सुरक्षा योजनेच्या बाबतीत, ज्या पावर प्रेस मशीनवर ते वापरले जाणार आहे 
त्यावर ते बसवलेले असताना, अशा सुरक्षा योजनांची सक्षम व्यक्तीकडून सखोल तपासणी व चाचणी करून घेतली जात नाही तो पर्यंत ती 
वापरात घेऊ नये. 

( ४) उपखंड (१ ) प्रमाणे दिलेल्या सूचनेनंतर दोषांवर उपाययोजना करून त्याचेनिर्मूलन झाल्याबरोबर भोगवटादार किंवा भोगवटादाराच्या 
वतीने नोंद घेण्यात येईल , ज्यामध्ये केलेल्या उपाययोजनाचा तपशील व तारीख असेल आणि त्याची प्रत निरीक्षकाला सादर करण्यात येईल . 

__ (५ ) उपखंड ( १) अंतर्गत देण्यात आलेल्या प्रत्येक सूचनेच्या बाबतीत , उपाययोजना झाल्यानंतर व खंड १० ( ३) नुसार केलेल्या 
तपासणीनंतर तयार केलेल्या अहावालाची प्रत नमुना क्र . १०ब मध्ये सक्षम व्यक्ती तपासणी व चाचणी पूर्ण केल्यापासून सात दिवसांच्या आत 
निरीक्षकास पाठविल . 
___ (६) सर्व तपासणीचे अहवाल, नोंदी या नियमाअंतर्गत ठेवण्यात आलेली नोंदवहीची मागणी निरीक्षकाने केल्यावर भोगवटादार ते सादर 
करील. 

( ७ ) पावर प्रेस व सुरक्षा साधनांच्या तपासणी अहवालाचे तपासणीच्या दिनांकापासून २ वर्षे जतन करण्यात येईल . 
११. सुरक्षा साधनांची तपासणी व चाचणी : 

( १) पावर प्रेसच्या टुल्सचे रिसेटींग व काही बदल केल्यास अशी पावर प्रेस, खंड ८च्या तरतुदींनुसार नेमणूक केलेल्या व प्राधिकृत 
केलेल्या व्यक्तीकडून , त्यावरील सुरक्षा साधनांची त्या पावर प्रेसवर बसविलेल्या स्थितीत असतांना, तपासणी व चाचणी करून घेतल्याशिवाय 
वापरता घेऊ नये. 


गणा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 
मात्र टूलच्या अॅडजस्टमेंटमुळे जर पावर प्रेसवरील सुरक्षा साधनांमध्ये काही बदल होणार नसेल किंवा बाधा येणार नसेल आणि जर अशा 
व्यक्तीच्या मतानुसार टूलच्या अडजस्टमेंटनंतर सुरक्षा साधन कार्यक्षम अवस्थेत राहणार असेल, तर अशा बाबतीत वर नमूद केल्याप्रमाणे तपासणी, 
चाचणी व प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार नाही . 

(२ ) प्रत्येक पावर प्रेस व त्यावरील प्रत्येक सुरक्षा योजना त्या पावर प्रेसवर बसवलेल्या स्थितीत असतांना, त्यावर काम सुरू करण्यापूर्वी 
दररोज त्याची तपासणी व चाचणी प्रशिक्षित व्यक्तीकडून करून घेण्यात येईल . सर्व पावर प्रेसबाबत नोंदवही ठेवण्यात येईल व केलेल्या 
निरीक्षणाबाबतच्या नोंदी त्यात घेण्यात येतील . 

१२ . तपासणी व चाचणीमध्ये आढळून आलेले दोष उघड करणे : 

(१) प्रशिक्षित व्यक्तीने खंड ११ च्या तरतुदीनुसार केलेल्या तपासणी व चाचणीतून, जेथे पावर प्रेसवरील सुरक्षा योजना योग्य स्थितीत 
नसल्याचे किंवा पावर प्रेसवरील सुरक्षा योजना योग्य नसल्याचे त्याचे मत झाल्यास तो तसे व्यवस्थापकाला ताबडतोब सूचित करेल. 

(२ ) उपखंड ( ३) ची बाब वगळता प्रशिक्षित व्यक्ती खंड ११ च्या तरतुदीनुसार केलेल्या तपासणी व चाचणीतून सुरक्षा योजनांमध्ये काही दोष 
असल्याचे उघड झाले , तर तो तसे व्यवस्थापकाला ताबडतोब सूचित करेल. 

(३ ) जेथे खंड १० अंतर्गत सुरक्षा योजनांमधील दोष सूचित करण्यात आलेला असेल व ज्यामुळे निर्दिष्ट कालावधीमध्ये त्यातील दोष 
निर्मूलन न करता सुरक्षा योजनेचा वापर चालू ठेवता येत असेल , तेथे निर्दिष्ट कालावधी संपेपर्यंत उप खंड ( २) च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 

( ४ ) जेथे वरील उपखंड ( १) व ( २ ) च्या तरतुदींनुसार अशा दोषांबाबत व्यवस्थापकास सूचना देण्यात आली असेल , त्या दोष असलेल्या 
सुरक्षा योजना ज्या पावर प्रेसवर बसवण्यात आलेली असेल व जोपर्यंत त्या दोषांवर उपाययोजना करून त्याचेनिर्मूलन होत नाही, तोपर्यंत त्या 
पावर प्रेसचा वापर करण्यात येणार नाही ; आणि 

(५ ) उपखंड (१ ) व ( २) प्रमाणे दिलेल्या सूचनेनंतर दोषांवर उपाययोजना करून त्याचे निर्मूलन झाल्याबरोबर व्यवस्थापक त्याची 
नोंदवहीमध्ये नोंद घेईल . 

१३. यंत्रचालकाचे प्रशिक्षण व सूचना : 

पावर प्रेसवर काम करणाऱ्या कामगारांना, काम सुरू करण्यापूर्वी, त्यावरील धोक्याची माहिती देण्यात आली पाहिजे आणि सुरक्षित काम 
करण्याबाबतचे प्रशिक्षण व तसेच सूचना देण्यात आल्या पाहिजेत . 

१४ . सूट : 

(१ ) कोणत्याही कारखान्याच्या बाबतीत , तेथील परीस्थितीमुळे , कमीवेळा चालणाऱ्या प्रक्रीयेमुळे वा कोणत्याही इतर कारणांमुळे , या 
अनुसूचींच्या सर्व तरतुदी किंवा कोणतीही एखादी तरतूद, जर एखाद्या वा त्या प्रकारच्या पावर प्रेसवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने 
आवश्यक नसल्याबाबत मुख्य कारखाने निरीक्षकांचे समाधान झाल्यास मुख्य निरीक्षक लेखी प्रमाणपत्राद्वारे ( जे ते कोणत्याही वेळी पुन्हा मागे घेऊ 
शकतील) अशा कारखान्याला सर्वकिंवा एखाद्या तरतुदीतून , आवश्यक वाटल्यास योग्य त्या अटींवर , सूट देऊ शकतील . 

( २ ) जेथे अशी सूट देण्यात आलेली असेल , त्या कारखान्यात कामावर लावलेल्या सर्वांना वाचता येऊ शकेल अशा जागी, अट असल्यास , 
अटींचा उल्लेख असलेली सूटबाबतच्या प्रमाणपत्राची प्रत लावण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


नमुना १० - अ 
[ नियम ५७ ची अनुसूची दहा चा खंड ८(१)( क) अंतर्गत विहीत केलेला ] 
पावर प्रेस मशीनवर सेटींग / टूल / सुरक्षा साधने अॅडजस्टमेंट करण्यासाठी कामावर लावलेल्या कामगारांची नोंदवही 


१ कामगाराचेनाव 
२ प्रौढ कामगारांचा नोंदवहीतील : 

कामगाराचा अनुक्रमांक 
३ जन्म तारीख 
४ शैक्षणिक पात्रता 
५ ज्या कामासाठी कामावर लावलेले : 

आहे त्या कामाचा अनुभव 
६ शेरे 


प्रमाणित करण्यात येते की , वर नमूद केलेली व्यक्ती ही नियम ५७ ची अनुसूची आठ अ चा खंड ८ च्या तरतूदींनुसार प्रशिक्षित प्रौढ पुरुष 
कामगार असून या कारखान्यातील प्रत्येक पावर प्रेस मशीनवर सेटींग / टूल / सुरक्षा साधने अॅडजस्टमेंट करणे अशा कामासाठी सक्षम आहे . 


कामगाराची सही किंवा डाव्या अंगठ्याची निशाणी 


व्यवस्थापकाची सही, 

पूर्ण नाव 


तारीख : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


नमुना १० - ब 
पावर प्रेस / सुरक्षा योजनाचा तपासणी अहवाल 


१ कारखान्याचे नाव व पत्ता 
२ पावर प्रेस मशीनचे वर्णन 

बनावट 
ओळख क्रमांक 
प्रकार 
उत्पादनाचे वर्ष 
क्षमता मेट्रीक टनमध्ये 
क्लचचा प्रकार 
ब्रेकचा प्रकार 

मशीनला जॉब पुरवठा करण्याची पद्धत 
३ - अ गार्ड सुरक्षा साधन १ चे वर्णन 

बनावट 
ओळख क्रमांक 

उत्पादनाचे वर्ष 
३- ब गार्ड सुरक्षा साधन २ चे वर्णन 

बनावट 
ओळख क्रमांक 

उत्पादनाचे वर्ष 
४ पावर प्रेस / सुरक्षा साधन कारखान्यात 

पहिल्यांदा वापरात घेतल्याचा दिनांक 
५ उपखंड ८ ( २) नुसार शेवटची सखोल तपासणी 

केल्याचा दिनांक सदर तपासणी केलेल्या 

व्यक्तीचे नाव ? 
६ पावर प्रेस , गार्ड, सुरक्षा साधने यांच्या सखोल 

तपासणीतून दोष आढळून आले आहेत काय ? 
७ पावर प्रेस / त्यावर बसविलेले सुरक्षा साधन सुरक्षितपणे 

काम करण्यास योग्य आहेत काय ? नसल्यास, या 
नमुन्याच्या जोडपत्र-१ मध्ये त्यातील आढळून आलेले दोष 
व करावयाच्या उपाययोजना यांचा तपशील द्यावा . 


प्रमाणित करतो की , दिनांक 

........... रोजी मी वर वर्णन केलेले पावर प्रेस मशिन / गार्ड / बसविलेले सुरक्षा साधनांची 
सखोल तपासणी व चाचणी केली आहे आणि मी केलेल्या या तपासणी व चाचणीच्या आधारे मी अहवाल सादर केला असून तो खरा व अचूक 
आहे . 


सही 
सक्षम व्यक्तीचे नाव व क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


जोडपत्र - १ ( नमुना १० - ब ला संलग्न ) 
आढळून आलेले दोष व त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांचा तपशील 

पावर प्रेस मशिन / गार्ड / सुरक्षा योजना 


अ. क्र . 


आढळून आलेल्या दोषांचा तपशील ज्यामुळे पावर 

प्रेसच्या सुरक्षेवर परीणाम होऊ शकेल 


दोष निर्मूनल करण्यासाठी सूचविण्यात आलेल्या 

उपाययोजना 


( २ ) 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व . मुं . भरोसे, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - ल - ६ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६ , शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department No . FAC 
2015 /CR - 308 /Lab - 4 , dated 6th January 2017 is hereby published under the authority of the 
Governor of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


V . M . BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 6th January 2017 


NOTIFICATION 


THE FACTORIES ACT, 1948 . 

No. FAC . 2015 /CR - 308 /Lab - 4 . — The following draft of Rules , further to amend the Maharashtra 
Factories Rules, 1963, which the Government ofMaharashtra proposes to make in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 21 and section 112 of the Factories Act, 1948 (63 of 
1948 ), in its application to the State of Maharashtra and of all other powers enabling it in that 
behalf, is hereby published as required by sub - section ( 1) of section 115 of the said Act , for the 
information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra after expiry of a period 
of forty -five days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government 
Gazette . 

Any objection or suggestion which may be received by the Director , Industrial Safety and 
Health , Kamgar Bhavan , 5th Floor , Block E , C - 20 , Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E .) , 
Mumbai 400 051, on or before expiry of the aforesaid period , from any person with respect to the 
said draft will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 
In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 21 and section 112 of the 
Factories Act, 1948 (63 of 1948 ), in its application to the State of Maharashtra and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following 
rules , further to amend the Maharashtra Factories Rules, 1963, the same having been previously 
been published by sub - section ( 1) of section 115 of the said Act , namely : 

( 1 ) These Rules may be called the Maharashtra Factories ( 1st Amendment ) Rules , 2016 . 

( 2 ) In Rule 57 of the Maharashtra Factories Rules , 1963; after Schedule VIII, the following 
Schedule shall be inserted , namely : 


" Schedule Vill- A ” 

( See rule 57 ) 
Power Press Machines 


1. Application . — The Schedule shall apply to all types of power press machines including 
the press brakes , except when used for working hot metal. 
2 . Definitions. — ( 1 ) For the purpose of this Schedule : 

( a ) “ approved ” means approved by the Chief Inspector (Director of Industrial Safety 
and Health , Maharashtra State ) ; 

(6 ) " fixed barrier guard ” means a guard attached to the frame, bolster plate or other 
fixed surface of the press machine to prevent access for any part of the body of a person to 
the dangerous zone of the power press machine and includes that part of the closed tool , 
which acts as a guard ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


११ 


re rama 


a ca 


D 


re 


nea 


IS 


a 


m 


де 


or non 


( c ) “ Interlocked barrier guard ” means a guard attached to the press frame and 
interlocked so that the press stroke cannot be actuated normally unless the guard itself or 
its hinged or movable sections enclose the point of operation . 

(d ) “ Point of operation ” means a dangerous zone between the punch and die of the power 
press machine, in which work piece is inserted for carrying out operations mentioned in 
clause (f). 

(e ) “ Positive Clutch ” is a full revolution type , where ram continues for a complete stroke 
after each actuation of the press 

Power Press Machine” means a machine on which metallic or non -metallic 
substances are subjected to the operations like blanking, coining , curling, drawing, embossing , 
forming , piercing , punching, perforating , reaming , trimming , bending, pressing, stamping , 
raising, mould -making and similar purposes . 

(g ) “ Presence Sensing Safety Device ” means a device so designed and installed that 
when hand or any part of the body of a person is in danger zone , the stroke of press cannot be 
actuated and if hand or any part is inserted while the ram is in motion , it will immediately 
stop the ram . 

( h ) “ Safety Block ” means a prop that, when inserted between the punch and die or 
between the bolster plate and the face of a ram of the power press machine, prevents the 
ram from falling from its own deadweight. 

( i) “ Safety device” means a guard and any safety attachments that 

restrain the person from inadvertently reaching into the point of operation or prevents 
normal press operation if any part of body of a person are inadvertently within the point of 
operation or automatically withdraw the part of the body of person if they are inadvertently 
within the point of operation , before the die close. 

( j ) “ Single Stroke Device ” means an arrangement , which limits the travel of ram to 
one complete cycle or stroke at each operation of clutch . 

( 2 ) The words and expressions used in this Schedule , but not defined , shall have the same 
meanings respectively assigned to them in the Factories Act, 1948 and any other relevant Act. 


3 . Protection of tool and die . — ( 1) Each press shall be provided with a fixed barrier guard 
with a slip plate on the underside enclosing the front and all sides of the tool. 

(2 ) Each die shall be provided with a fixed barrier guard surrounding its front and sides, 
and extending to the back in the form of a tunnel, through which the pressed article falls to the 
rear of the press . 

(3 ) The design , construction and mutual position of the guards referred to in sub - clauses ( 1) 
and (2 ) shall be such as to preclude the possibility of any part of the body of a person reaching the 
danger zone. 

(4 ) The machine shall be fed through a small aperture at the bottom of the die guard , but a wider 
aperture may be permitted for second or subsequent operations if feeding is done through a chute . 

(5 ) Not withstanding anything contained in sub - clauses ( 1) and (2 ) an inter - locked barrier 
guard or safety device may be used in place of a fixed barrier guard , but where such guards or 

e used they shall be constantly maintained in an efficient working condition and 
kept in position and if, any guard or safety device develops a defect, the power press shall not be 
operated , unless the defect is removed . 

(6 ) Hand Tools . — When a worker is required to feed or remove job manually, wherever 
practicable , he shall be provided with hand feeding tools like pushers, pickers , pliers, tweezers, 
forks, magnets , suction disks or similar hand tools for handling the job so as to keep his hands 
away from the point of operation . However they will not be considered as a substitute for a guard 
and shall be used in conjunction with the guards as required by these Rules . 


t 


. 


ATT 10 - 6 - & - 3 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


4 . Safety Devices — ( a ) Two Hand Control Devices . — The following provisions shall be 
complied with , where power press is equipped with two hand control devices . 

(i) A two hand operating device shall be so designed as to require the simultaneous use 
of both hands to actuate the stroke of the press . It shall be so designed , located and arranged 
as to prevent tying, wedging or otherwise securing one handle or button and operating the 
press with other hand only . 

(ii ) Where two or more workers are engaged in operation of a single press , separate two 
hand control device shall be provided for each worker and individual hand controls shall be 
operated concurrently for actuation of stroke . 

(iii) The safety distance D between the two hand control station and the point of operation 
shall be greater than the distance determined by the following formula : 

D = 1.6 m /sec x T ( sec ), where T is hazard time. 
Provided that, 

(i) On presses with part revolution clutches , T = stopping time of the ram . 

(ii ) On presses with full revolution clutches , T = Maximum possible time required for 
the ram to complete one down stroke . 

(6 ) Presence Sensing Safety Devices - The following provisions shall be complied with , where 
power press is equipped with presence sensing safety devices, namely : 

(i) The Presence Sensing Safety Devices shall be located and adjusted so that it will 
respond to any intrusion at or before the safe distance and clutch of the press will get 
deactivated . 

( ii ) The effective sensing field of the device shall be located at a distance from the nearest 
point of operation hazard so that any part of the body of an individual cannot reach to the 
danger zone before motion of the ram stops . 

5 . Power press machine operating mechanism — ( 1) Foot Pedal. — The following provisions 
shall be complied with , where power press is equipped with foot pedal. 

(i) On every foot operated power press a substantial guard shall be placed over the 
treadle to prevent accidental actuation of stroke. A pad with a nonslip contact area shall be 
firmly attached to the pedal. 

( ii) The pedal return spring shall be of compression type. 
( 2 ) Hand Operated Levers . — Hand operated presses shall be equipped with a spring latch 
on operating lever to prevent premature or accidental actuation . 

( 3 ) Single Stroke Attachment. — Power presses having positive clutches shall be provided 
with single stroke arrangement by which a foot pedal or operating lever is disconnected after 
each stroke. 

6 . General Provisions. — ( 1) No worker shall be required to operate or assist in the operation 
of power press, unless he has attained 18 years of age . 

( 2 ) Each press shall be installed on a substantial foundation , floor or other support and shall 
be securely fastened in place . 

( 3 ) Surrounding floors shall be kept in good conditions , free from obstructions, grease , oils 
and so , forth . 

( 4 ) All parts whether fixed or movable , of the every power press machine and its auxiliary 
devices , equipments and machines shall be of sound engineering construction , strength and free 
from defects . 

(5 ) All parts of the power press machine shall be so maintained as to be safe operating 
condition . A log book containing the entries of major repairs carried out on the power press 
machine shall be maintained . 

(6 ) An emergency stop button shall be provided as a means of disconnecting power required 
during hazardous situations and it shall be easily accessible. 

( 7 ) All gears , moving parts and mechanism on power driven feed rolls and press feeding 
device shall be securely fenced by a safeguard . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


१३ 


7. ( 1) Punch and Die setting . — (i) Before setting dies in punch presses or removing them , 
safety block shall be inserted between the punch and die or between the bolster plate and the 
face of a ram of the power press machine to prevent the dropping of the ram . 

( ii ) The source of power shall be disconnected from the press , while setting dies . 

( iii) On large presses which cannot be turned by hands, power to the motor should be used in 
inching mode. When die is set for any operation , safe feeding arrangement and guards provided 
on the machine , shall be made operative . 

(iv ) The starting and stopping mechanism shall be provided with a safety stop so as to prevent 
over running of the press or descent of the ram during tool setting , etc . 

(2 ) Work permit . — Work permit shall be issued by a responsible person before carrying out 
die setting work or maintenance and repair works. 


8 . Appointment of persons to prepare power press machines for use .- ( 1) Except as provided 
in sub - clause (4 ) of clause 9 , no person shall set , re - set , adjust or try out the tools on a power 
press or install or adjust any safety guard or Safety device thereon ,being installation or adjustment 
preparatory to production or die proving , or carry out an inspection and test of any safety device 
thereon required by clause 11, unless he, 

(a ) has attained the age of eighteen years ; 
(6 ) has been trained in accordance with the sub -clause ( 2 ) ; and 

(c ) has been appointed by the occupier of the factory to carry out the duties in respect of the 
class or description of power press machine or the class or description of safety device to which 
the power press machine or safety device ( as the case may be ) belongs ; and the name of every 
such person shall be entered in a register in Form 10 - A . 

(2 ) The training shall include suitable and sufficient practical instructions in relation to 
each type of power press and safety device in respect of which it is proposed to appoint the 
person being trained . 


9 . Examination and testing of power press machines and safety devices . - ( 1) No power 
press machine or safety device shall be taken into use in any factory for the first time in that 
factory, or in case of a safety device for the first time on any power press machine, unless it has 
been thoroughly examined and tested by the competent person , in the case of a safety device , 
when in position on the power press machine in connection with which it is to be used . 

( 2 ) No power press machine shall be used unless it has been thoroughly examined and tested 
by a competent person within the immediately preceding period of twelve months. 

( 3 ) No power press machine shall be used unless every safety device (other than fixed fencing ) 
thereon has within the immediately preceding period of six months when in position on that 
power press machines , been thoroughly examined and tested by a competent person . 

( 4 ) The competent person carrying out an examination and test under the foregoing provisions 
shall make a report of the examination and test in Form 10 B and every such report shall be kept 
readily available for inspection . 

(5 ) Every power press machine in the plant and every safety device provided on it shall be 
distinctively and plainly marked with identification number and a date of its last examination 
carried out by competent person . 


10 . Defects disclosed during a thorough examination and tests .- ( 1 ) Where any defect is 
disclosed in any power press machine or in any safety device thereon during any examination 
and test under clause 9 and in the opinion of the competent person carrying out examination and 
test , either , — 

(a ) The said defect is a cause of danger to workers and in consequence, the power press 
machine or the safety device ( as the case may be ) ought not to be used until the said defect 

has been remedied; or 
भाग एक - ल - ६- ३अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ६, २०१७ / पौष १६, शके १९३८ 


(b ) the said defect may become a cause of danger to workers and in consequence the 
power press machine or safety device ( as the case may be ) ought not to be used after expiration 

of a specified period unless the said defect has been remedied , 
then such defect shall, immediately after the completion of the examination and test , be notified 
in writing, by the competent person to the occupier of the factory and , in the case of defect falling 
within clause (b ) of this sub - clause such notification shall include the period within which , in the 
opinion of the competent person , the defect ought to be remedied . 

( 2 ) In every case where notification has been given under sub clause ( 1), a copy of the 
report made under clause (4 ) of clause 9 shall be sent by the competent person to the Inspector 
within seven days of the completion of the examination and test . 

( 3 ) Where such defect is notified to the occupier in accordance with the foregoing 
provisions of this clause , the power press or safety device ( as the case may be ) having the 
said defect shall not be used , — 

(a ) In the case of a defect falling within clause (a ) of sub -clause ( 1 ) unless the said 
defect has been remedied ; and unless it has been thoroughly examined and tested by 
the competent person , in the case of a safety device , wherein position on the power 
press in connection with which it is to be used . 

(6 ) In the case of defect falling within clause (b ) of sub -clause ( 1 ), after the expiration 
of the period specified by the competent person unless said defect has been remedied 
and unless it has been thoroughly examined and tested by the competent person , in the 
case of a safety device , wherein position on the power press machine in connection with 
which it is to be used . 

( 4 ) As soon as is practicable after any defect of which notification has been given under 
sub - clause ( 1 ) has been remedied , a record shall be made by or on behalf of the occupier 
stating the measures by which and the date on which the defect was remedied and its copy 
shall be submitted to the Inspector . 

(5 ) In every case where notification has been given by the competent person sub - clause 
( 1 ) has been remedied , the copy of the examination under clause 10 ( 3 ) shall be sent by the 
competent person to the Inspector in Form No. 10 B within seven days of the completion of 
the examination and test thereof. 

(6 ) All the examination reports , records , registers obtained and maintained under this 
rule shall be produced by the occupier to the Inspector on demand . 

( 7 ) The examination reports of the power press machines and safety devices shall be 
preserved for 2 years from the date of examination . 


11 . Inspection and test of safety devices . — ( 1 ) No power press shall be used after the resetting 
or adjustment of the tool thereon unless a person appointed or authorized for the purpose under 
clause 8 has inspected and tested every safety device thereon while it is in position on the said 
power press machine : 

Provided that the inspection , test and certificate as aforesaid shall not be required where 
any adjustment of the tools has not caused or resulted in any alteration to or disturbance of any 
safety device on the power press machine and if, after the adjustment of the tools , the safety 
devices remain , in the opinion of such a person as aforesaid , in efficient working order . 

( 2 ) Every power press machine and every safety device thereon while it is in position on the 
said power press shall be inspected and tested by a trained person every day . A log book shall be 
maintained in respect of all the power press machines and safety devices and entries shall be 
made about the observations made by such person . 

12 . Defects disclosed during an inspection and test . - ( 1 ) Where it appears to any person as 
a result of any inspection and test carried out by him under clause 11 that any necessary safety 
device is not properly in position on a power press machine or that any safety device which is in 
position on a power press machine is not in his opinion suitable , he shall notify the manager of 
the factory forthwith . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७ / पौष १६, शके १९३८ 


( 2 ) Except as provided in sub -clause ( 3 ) where any defect is disclosed in a safety device by 
any inspection and test under clause 11 , the person carrying out the inspection and test shall 
notify the manager forthwith . 

( 3 ) Where any defect in a safety device is the subject of a notification in writing under clause 
10 by virtue of which the use of the safety device may be continued during a specified period 
without the said defect having been remedied , the requirement in sub - clause ( 2 ) of this clause 
shall not apply the said defect until the said period has expired . 

(4 ) Where such defect is notified to the Manager in accordance with the provisions of 
sub - clause ( 1 ) and ( 2 ), the power press with safety device having the said defect shall not be used 
until the said defect has been remedied ; and 

(5 ) As soon as is practicable after any defect of which notification has been given under sub 
clause ( 1) has been remedied , the manager shall make entry in the log book . 

13 . Training and instructions to operators. The workers working on the power press 
machines shall be informed about the hazards involved in operation of the power press machines 
and shall be trained and instructed in the safe method of work before starting work on any power 
press machine. 

14 . Exemptions. — ( 1 ) If in respect of any factory , the Chief Inspector is satisfied that owing 
to the circumstances or infrequency of the processes or for any other reason , all or any of the 
provisions of this schedule are not necessary for the protection of the workers employed on any 
power press machine or any class or description of power press machine or in the factory , the 
Chief Inspector may by a certificate in writing (which he may in his discretion revoke at any 
time), exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any , as 
he may specify therein . 

( 2 ) Where such exemption is granted , a legible copy of the certificate , showing the conditions 
( if any) subject to which it has been granted , shall be kept posted in the factory in a position 
where it may be conveniently read by the persons employed . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ६, २०१७ / पौष १६, शके १९३८ 


FORM 10 - A 
[See clause 8 (1) (c ) ] 


Register of person appointed to carry out setting or adjusting tools or safety devices on 

power press machine 


1 . Name of worker 
2 . Serial Number as in the register 

of adult workers . 


Date of birth 


: 


Qualification 
5 . Period of service on work required 

to carry out under this schedule . 
6 . Remarks. 


I certify that the above mentioned person is a properly trained male adult worker as required 
under the clause 8 of Schedule Vill- A appended to the Rule -57; who is competent to carry out 
setting or adjusting or testing tools and safety devices on every Power Press Machine in this 
factory . 


Signature or left hand thumb 
Impression of worker . 


Place : 
Date : 


Signature of Occupier or 

Manager of factory . 
Name of factory ( In block letters ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


FORM No. 10 - B 


[ See clause 9 ( 4 )] 
Report of examination of Power Press Machine or Safety Device 


1 Name and Address of factory 
2 Description of machine 

Make 
Identification No. 
Type 
Year of Manufacture 
Capacity in respect of Power Press M / C 
Type of clutch 
Type of Brake 

Type of Feeding 
3 - A Description of Guard or Safety device - 1 

Make 
Identification No. 

Year of Manufacture 
3 - B Description of Guard or Safety device - 2 

Make 
Identification No. 

Year of Manufacture 
4 Date on which the power press 

machine or the safety device was first 

taken into use in the factory ; 
5 The date of last thorough examination 

carried out as per requirements of sub 

clause (2 ) of clause 9 above . By whom ? 
6 Are any defects found after thorough 

examination of Power press machine or 

Guard or Safety Device . 
7 Whether the Power Press Machine, 

guards or safety devices positioned on 
the power press machine are fit for use 
safely ? If not , furnish details of defects 
and steps to be taken to remedy it in 
Annexure - I of this Form . 


...... 


.. 


: 


I certify that on ....... ...... ..... the power press machine or guard or safety devices 
positioned on it as described above are thoroughly examined by me and I have conducted tests 
necessary . And on the basis of examination and tests conducted by me, I submit the report, which 
is true and correct . 


Name of the Competent Person . 


Signature . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जानेवारी ६, २०१७/ पौष १६, शके १९३८ 


Annexure- I (to Form 10 - B ) 


Details of defects and steps to be taken to remedy the defects. 

Power Press machine or Guard or Safety device 


Steps to be taken to remedy the defects 


Sr . 
No. 
( 1 ) 


Particulars of any defects affecting the 
safe working of the power press machine 

( 2 ) 


( 3 ) 


On the basis of examination and tests conducted by me, I certify that , 

( a ) The said defect/s is/ are a cause of danger to workers and in consequence , the power 
press or the safety device ought not to be used until the said defect has been remedied ; or 

(b ) The said defect/s may become a cause of danger to workers and in consequence the power 
press machine or safety device ought not to be used after date ................... unless, the said defects 
have been remedied . 


Place : Mumbai. 
Date : 6th January 2017 . 


Signature of Occupier or Manager 
of the factory . 


Signature of the competent person . 


Name of the Competent Person . 


Name of factory : 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . M . BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


